वितरण आदेश क्रमांक: ५ 
कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 
सन २०२३-२०२४ 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील 
ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाना सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीच्या 
(Clee Fe) दुसर्‍या हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र. ७४/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४. 


वाचा : 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०९/०३/२०२० 

शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२८/०४/२०२० 
शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२५/०९/२०२० 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.२६/०६/२०२० 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०४/१२/२०२० 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२/वित्त-४,ग्रा.वि.वि. दि.१०/०८/२०२० 
पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र. M11015/160/2021 FD, दि.१२/१०/२०२२ 
केंद्र शासनाचे पत्र H.F.No.G.1105/150/2020 - FD दि.२६/१०/२०२२ 

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार वितरण आदेडा क्र. F15(4)FC-XV/FCD/2020-25 (RLB 
Release No. 123/2023-24) दिनांक ०८.०३.२०२४ 


Cc AW A -0 


ल 
— 
. 


one ७७ & 


प्रस्तावना : 


पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२३-२४ च्या बंधित निधीच्या (css Fe) दुसर्‍या 
हप्त्यापोटी रू.११०८.१३ कोटी इतका निधी मुक्‍त केला असल्याचे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार 
यांनी संदर्भ क्र. ९ येथील वितरण आदेशान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त 
आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत झासनाने खालील निर्णय 
घेतला आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 


शासन निर्णय : 


पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या बंधित निधीचा (टाईड 
UC) स्वरूपातील दुसऱ्या हप्त्याचा केंद्रशासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू. ११०८.१३ कोटी 
इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- अ) दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण 
स्थनिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरांसाठी ) 
अनुक्रमे लेखाशीर्षाखाली (२५१५२६३७ /२५१५२६५५ /२५१५२६७३) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विवरणपत्र 
अनुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे ( बीम्सवर ) वितरीत करण्यात येत आहे. सदर 
निधी पंचायत राज संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये अनुक्रमे १० : १० 
: ८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे. 


ळर सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेशानने 
कोषागारात देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ।0॥७। बँकेतील खात्यात 
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवश्‍यक आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी 
ग्रामविकास विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने अधिदान व 
लेखा कार्यालय, मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ICIC] बँकेतील खात्यात निधी 
जमा करणे आवश्‍यक आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयानाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. वित्त मंत्रालय (व्यय), केंद्रीय वित्त आयोग, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 5१५ (8) FC- 
XV/FCD/2020-24 दि.०१/१२/२०२३ आणि पंचायत राज भारत सरकार यांचे पत्र क्र.॥॥- 
99094/4E,9/2020-FD, दि.०७/०६/२०२२ अन्वये ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही 
स्तरावर म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक कार्यरत आहे 
अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही 
सध्या राज्यात २६ जिल्हा परिषदा, २८९ पंचायत समिती आणि २७१ ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक 
कार्यरत आहेत. अशा या सर्व ग्रामीणस्थानिक स्वराज्य संस्थांना या आदेझाद्वारे १५ व्या केंद्रिय वित्त 
आयोगाच्या सन २०२३-२४ च्या बंधित निधीच्या दुसर्‍या हप्त्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही. 


५. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण 
याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


तसेच बंधित निधीतून (cigs) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्त मार्गदर्शक 
सूचना संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत 
विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून 
यासंदर्भातील सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात 
आलेल्या आहेत. 

६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करून गावाच्या गरजांची 
निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. बंधित निधी (ergs Fe) चा वापर पुढील पायाभूत सेवांसाठी करावयाचा आहे. :- 


१. स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल व दुरूस्ती 


२. पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलींग. 


बंधित निधी (टाईडग्रँट) च्या ५०% निधी हा वरील नमूद दोन बाबींसाठी करावयाचा आहे. 
जर वरील दोन बाबींपैकी एकाची पुर्णत: अंमलबजावणी झाली असेल तर त्यासाठीचा 
निधी दुसर्‍या बाबीसाठी खर्च करण्यात यावा. 


८. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतराज नवी दिल्ली यांच्या 
दि.१४.०७.२०२१ आणि दि. ११.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार सदर निधीतून 
माहे ३१ मे २०२४ पर्यंत किमान ५० टक्के खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% खर्च झाल्याशिवाय 
केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्च करण्याची संपूर्ण 
जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर माहे मे-२०२४ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे आवश्‍यक आहे. 


९. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष 
२०२३-२४ च्या बंधित निधीच्या (टाईड ग्रॅड) दुसर्‍या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या 
वितरणासाठी होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षाखाली करण्यात आलेल्या सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


१. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००, १९६ - जिल्हा 
परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००) (००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार जिल्हा परिषदांना / जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक ग्रँट) (२५१५२६३७) ३१- सहाय्यक 
अनुदाने ( वेतनेतर) (रू.२१.९९५८ कोटी) 


२. मागणी क्रमांक-एल-३, 2494 - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००), १९७ - पंचायत 
समितीना सहाय्य,(००), (००) (०४) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत 
समितीना सहाय्य अनुदाने., (मुलभूत/बेसिक Fe) (२५१५२६५५, ३१ - सहाय्यक 
अनुदाने ( वेतनेतर) (रू.२२.६३११ कोटी) 


३. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (00), १९८ - 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००), (००) (१२) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारझ्ीनुसार 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने. (मुलभूत/बेसिक We) (२५१५२६७३), ३१ - सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (रू.१०६३.५०३१ कोटी) 


१०. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आलेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 
(२०११ च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या 
ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या 
ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे 
अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ 
उपलब्ध करून द्याव्यात. 

सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१४/२०२४ वित्त आयोग कक्ष, दिनांक १२.०३.२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर 
शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०३१३१४२०१९७३२० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
R AJ F S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef4 
p R A B H A KA R 484d9f347b08c606d67de4c46aeb 159da, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505F 

0B1C60A9BE486C39888B389F 5CFC9BC749333 
B H O | R 4, cn=RAJESH PRABHAKAR BHOIR 


Date: 2024.03.13 19:41:07 +05'30' 


(राजेश भोईर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


सोबत - प्रपत्र अ 
प्रत. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 
६. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
८. मा.प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2 (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त. (महसूल) 
१२. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 
१३. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१४. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी ळेखा (सर्व विभाग) 
१६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
१७. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
१८.सर्व जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२०. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प१७- / वित्त आयोग Her.) 
२१. ग्राम विकास विभाग (सर्व कार्यासने) 
२२. निवड नस्ती का.वित्त-४, ग्राम विकास विभाग, मुंबई १. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 


प्रपत्र- अ 
बंधित निधी 
वितरण आदेशा क्र.५ क्रमांक: पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४, दिनांक : १३.०३.२०२४ चे 
विवरणपत्र 
(रक्‍कम रूपयात) 
जिल्हा पंचायत oe ग्रामपंचायत pa INI 
अ.क्र. परिषदेचे | समिती uly गायती (लेखाशिर्ष- ub ae एकूण 
नाव Constituted) ub 249426193) Spc am Gallia 
Constituted) 24942644) | 24942631) 
शि २ 3 8 षु द 9 ८ 
णि ठाणे 
एकूण ४१६ १९०१४४००० १९०१४४००० 
२ | पालघर डहाणू ७४५४००० 
जव्हार २८४१००० 
मोखाडा १६८७००० 
पालघर १०००८००० 
तलासरी २७९९००० या 
वसई २२६०००० 
विक्रमगड २८३३००० 
वाडा ३५६८००० 
एकूण ८ ४७२ २७६९४३००० | ३३४५०००० | ३३४४८००० | ३४३८४१००० 
३ | रायगड 
एकूण 923 303¥8§0000 ३०३४६०००० 
४ | रत्नागिरी 
एकूण ८४६ २४६५६३२००० २४६५३२००० 
५ । सिंधुदूर्ग 
एकूण ४३२ १३०२००००० १३०२००००० 
६ | नाशिक 
एकूण १३८० ६१५०४८००० ६१५०४८००० 
७ | धुळे धुळे ८७२१००० 
साक्री ९९४७००० | ३१९६९००० 
शिरपूर ७७०४००० 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


जिल्हा पंचायत 10 ग्रामपंचायत eee जिल्हा 
अ.क्र. । परिषदेचे | समिती uly Ese (लेखाशिर्ष- री ae एकूण 
नाव Constituted) ae 249426193) Saleh IR Gali 
Constituted) 24942644) | 24942630) 
शिदखेड ५५८४००० 
एकूण | ४ | ५३१ २४६९२८००० | ३१९५६००० | ३१९६९००० | ३१०८५३००० 
८ | नंदुरबार नंदुरबार ५६०९००० 
शाहादा ७२१४००० 
अक्राणी ३८३९००० 
अक्कलकुवा ५३३९००० ee 
नवापूर ५१९७००० 
तळोदा २७४२००० 
एकूण रि ५९५ २४६८२४००० | २९९४०००० | २९९४०००० | ३०६७०४००० 
९ | जळगांव 
एकूण ९९३ ४२६०१५००० ४२६०१५००० 
ह्य अहमदनगर 
एकूण १३१० ६२२८०८४००० ६२८०८४००० 
हि पुणे 
एकूण १३८० ५९०२८८८००० ५९९०२८८००० 
१२ | सातारा 
एकूण १४९२ ४३४१७४००० ४३४१७४००० 
१३ | सांगली 
एकूण ६९६ ३५१३०६००० ३५१३०६००० 
१४ । सोलापूर 
एकूण १०१७ ४९०७७७१००० ४९०७७१००० 
१५ | कोल्हापूर 
एकूण १०२५ ४८५३३९००० ४८५३३९००० 
१६ । छत्रपती 
संभाजीनगर 
एकूण ८७० ३९०२३१००० 380234000 
१७ । जालना 
एकूण ७७८ २६६१५०००० २६६१५०००० 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


जिल्हा पंचायत Sen ग्रामपंचायत peed es) 
am.) परिषदेचे | समिती uly ERIE (लेखाशिर्ष- cig SEE एकूण 
नाव Constituted) ya 24942&(93) 0 || (GRLRIS 
Constituted) 24942644) | 24942630) 
१८ | परभणी 
एकूण (903 298228000 २१९८२९००० 
१९ | हिंगोली 
एकूण ५६२३ १७६२७७२००० १७६२७२००० 
20 | बीड 
एकूण १०३४ ३५५६८५००० २३५५६८५००० 
२१ | नांदेड 
एकूण १३०८ ४२६२९८००० ४२६२९८००० 
२२ | धाराजीव 
एकूण ६२१ २३६६०२००० २३६६०२००० 
२३ | लातूर 
एकूण ७८५ ३१४४५६००० ३१४४५६००० 
२४ | बुलडाणा 
एकूण 1. | ८७० ३५५१९२००० ३५५१९२००० 
२५ | अकोला अकोट ३६६९००० 
तेल्हारा ३३०६००० 
पातूर २६६०००० 
मुतिजापूर 3040000 | २३१२०००० 
अकोला ४३६१००० 
बाळापूर 5१८१००० 
बार्शी टाकळी २८८५००० 
एकूण 1 ७ | ५३५ १८३१८५००० | २३११२००० | 23920000  २२९४१७००० 
२६ । वाशिम वाशिम ३९३७००० 
मालेगांव ३७६०००० 
रिसोद ३७८४००० 
कारंजा ३२८६००० य 
मनोरा ३२९२००० 
मंगरुळपीर ३२६२००० 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


जिल्हा पंचायत Sen ग्रामपंचायत peed pees 
अ.क्र. | परिषदेचे | समिती (uly याप नायी (लेखाशिर्ष- गती oe एकूण 
नाव Constituted) wae 249426193) Saleh IR 09 
Constituted) 24942644) | 249426319) 
एकूण ६ ४९० १६७८४६००० २१३२१००० | २१३३१००० २२१०४९८००० 
२७ | अमरावती | चांदूररेल्वे १८१५००० 
धामणगाव २४९९००० 
रेल्वे 
तिवसा २०८९००० 
एकूण ३ ८३९ ३१८००९००० ६४०३००० ३२२४४१२००० 
२८ | यवतमाळ 
एकूण ११९३ ३६३७३८००० ३६३७३८००० 
२९ वर्धा 
एकूण ५१४ १६४७२१००० १६४७२१००० 
३० | नागपूर नागपूर ३२११००० 
कामठी २५२०००० 
हिंगणा ४१९६००० 
कळमेश्वर १९५०००० 
काटोल २७७५००० 
नरखेड २६५१००० 
सावनेर ३८७२००० | ३५५५६००० 
पारसोनी २०६५००० 
रामटेक २९७१००० 
मौदा २८०१००० 
उमरेड २३७५००० 
भिवापूर १६१५००० 
कुही २५४०००० 
एकूण १३ ७५९ २६७०५९००० | ३५५४२००० | ३५५५६००० | ३३८१५७००० 
३१ | भंडारा भंडारा ३९७६००० 
मोहाडी ३०१०००० 
तुमसर ३८७४००० | २०९७५००० 
लखानी २४५२००० 
साकोली २४१५००० 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.9४/वित्त-४ 


ea एकूण a पंचायत जिल्हा 
जिल्हा पंचायत eer ग्रामपंचायत 
अ.क्र. | परिषदेचे | समिती uly आमपचायती (लेखाशिर्ष- समिती ahaa एकूण 
ae ae (Duly ‘ (लेखाशिर्ष- | (लेखाशिर्ष- 
नाव Constituted) Pua 249426193) 2 
onstituted) 24942644) | 24942631) 
लाखांदूर २४२४००० 
पावनी २८२४००० 
एकूण 8 | ५४१ १७३१८७००० | २०९७५००० | २०९७५००० | २१५१३७००० 
२२ गोंदिया गोंदिया ६०२२००० 
तिरोडा ३२१८००० 
आमगाव २०४२००० 
सालेकसा १८१०००० 
देवरी 2403000 | २३६१९००० 
गोरेगाव २५२२००० 
सडक अर्जुनी २४२४००० 
अजुंनी 3099000 
मोरगांव 
एकूण ८ ५४७ १९०६८६००० | २३६१२००० | २३६१९०००| २३७९१७००० 
३३ । चंद्रपूर 
एकूण ८१७ २४९२१७००० २४९२१७००० 
३४ | गडचिरोली 
एकूण ४५२ १५४६१२००० १५४६१२००० 
एकूण रक्‍कम १०६३५०३१००० २२६३११००० | २१९९५८००० | ११०८१३००००० 
RAJESH अय्यर 
2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef44 
PRABHAKAR का 
BHOIR ers AEA 
(राजेश भोईर) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी १० 


